प्रधानमंत्री आयुष्यमान भारत आरोग्य पायाभूत योजनेसाठी 
अनुसूचित जाती प्रवर्गाचा निधी सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पीय 
निधीतून वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- बीजीटी-२०२२/प्र.क्र. ५३ /अर्थसंकल्प (विघयो) 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २० जुलै, २०२२ 


वाचा :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.४.०४.२०२२ 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभागाची नस्ती क्र.बियुडी १३२२/प्र.क्र.२९/२२/आरोग्य-७ 


प्रस्तावना - 

केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आयुष्यमान भारत आरोग्य पायाभूत योजनेसाठी अनुसूचित जाती प्रवर्गाचा निधी केद्र हिस्सा 
रु. २०६.०० लाख निधी केंद्र शासनाने दि. २५.३.२०२२ च्या पत्रान्वये मंजूर केला आहे व त्या समरुप राज्य हिस्सा Yo टक्के 
निधी रु. १३७.३३ लाख इतका होतो. लेखाशीर्षाभभावी सदर योजनेसाठी सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात तरतूद केली 
नसल्यामुळे केंद्र शासनाचा मंजूर निधी राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानातंर्गत केंद्र हिस्सा २२१० जी ६१८ तसेच राज्य हिस्सा 
२२१० जी ६२७ मधून निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय - 

उक्त प्रस्तावना केलेल्या बाबीस वित्त विभागाने संदर्भाधीन सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या नस्तीवर मान्यता दिली 

असल्याने केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आयुष्यमान भारत आरोग्य पायाभूत योजनेसाठी अनुसूचित जाती प्रवर्गाचा केंद्र शासनाने 
वितरीत केलेला रु. २०६.०० लाख निधी व त्यासमरुप राज्य हिछ्याचा रु.१३७.३३लाख इतका निधी सन 2022-23 या 
आर्थिक वर्षासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान (केंद्र हिस्सा ६०%) लेखाशिर्ष २२१०जी६१८, व राज्य हिस्सा Yo टक्के 
लेखाशिर्ष २२१०जी६२७ यामधून वितरीत करण्यास खालीलप्रमाणे मंजूरी देण्यात येत आहे. 


क्र. योजनेचे ज्या योजनेमधून सन २०२२-२३ मधील अर्थसंकल्पीय |शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात 
नांव व निधी वितरीत तरतूद येत असलेली तरतूद 
लेखाशिर्ष | करावयाचा त्या 
योजनेचे नांव 
PS हिस्सा राज्य हिस्सा केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
२२१० जी ६१८ २२१० जी ६२७ २२१० जी ६१८ २२१० जी 
६२७ 
i . । प्रधानमंत्री राष्टीय नागरी १९८१.५२ लाख ११००.०० लाख २०६.०० लाख १३७.३३ लाख 
आयुष्यमान | आरोग्य अभियान 
भारत 
आरोग्य 
पायाभूत 
अभियान 
२. उपरोक्त तक्त्याप्रमाणे वितरीत केलेला निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून सचिव, सार्वजनिक आरोग्य 


विभाग यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. सदर वितरीत निधी खर्च करतांना 
नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पध्दतीने काटकसरीच्या उपाययोजना करुन खर्च करावा. सध्याच्या शासकीय धोरणास 
अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या 
तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/ उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य झालेले भौतिक 
उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, समाजकल्याण, संबंधित 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२२/प्र.क्र. ५३ /अर्थसंकल्प (विघयो) 


प्रादेशिक उप आयुक्त, समाजकल्याण, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांना 
प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत दक्षता घ्यावी. 

३. विभाग प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांनी अनुसूचित जाती घटकांसाठीचा निधी त्याच घटकांवर खर्च होईल 
याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला या योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 

४. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधीन दि.४.४.२०२२ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 

५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.४.४.२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये प्रशासकीय 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.६९७/व्यय-१४ दि. २०.७.२०२२ 
अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलबध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०७२०१६०१२२१६२२ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
Prashant Pundlik = == 


Wagh 


shant Pundlik Wagh 
f Maharashtra, ou= 


ent of 1, 0050031 Justice & Special Assist 
ostalCode=400032, st=Maharashtra, 
7flbd 1€68c290a7221620636ede8425d6a870aa0240f18d726b6c8e 


5599270e38b296e5e5d8 1 4ff597656 1 a3ec66d875aeb425d735e1d 
= indlik Wagh 


(प्रशान्त पुं. वाघ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१ 


) प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) आयुक्‍त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

) सर्व जिल्हाधिकारी 

) महासंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई 

) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५वा मजला, विधानभवन, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


AD 


oC ww 


Cc 


4 


93) 


महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/ नागपूर 
सर्व विभागीय आयुक्त, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१०) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११) सार्वजनिक आरोग्य विभाग (आरोग्य-७), मंत्रालय, मुंबई 

१२) निवडनस्ती (अर्थसंकल्प/ विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 


N (5. 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


